राष्ट्रीय जलीय पर्यावरण संवंर्धन योजना 
(एन.पी.सी.ए) या केंद्र शासन पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत धर्मवीर संभाजी (कंबर) तलाव, 
सोलापूर संवर्धनासाठी केंद्र शासनाकडून मुक्‍त 
केलेला निधी SNA खात्यात जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रासयो-२०२२/प्र.क्र.०२/आस्थापना-अ 
नविन प्रशासन भवन, 94 वा मजला, 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २०/०७/२०२२. 


वाचा : १) पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन विभाग, भारत सरकार यांचे प्रथम हप्ता 
वितरणाबाबतचे पत्र क्रमांक )-२७०१८/२०१५-॥॥३७७, दिनांक २८.०९.२०१८ 
२) शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्रमांक रासयो-२०१८/प्र.क्र.३९/तां.क.२, दि.७ मार्च २०१९ 
3) भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालायीन ज्ञापन F.No.4(43) PEMS/FCD/2020, 
दि.२३ मार्च, २०२१ 
४ संचालक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे दि.०७.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाच्या “ National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems (९२७/१”या योजने 
अंतर्गत तलावांचे संवर्धन करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन विभागाच्या दिनांक 
२८.०९.२०१८ च्या प्रशासकीय मान्यतेअन्वये धर्मवीर संभाजी तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी National Plan for 
Conservation of Aquatic Ecosystem (एन.पी.सी.ए.) या केंद्र शासन पुरस्कृत योजने अंतर्गत 
रु. १२,२१,१३,०००/- प्रकल्पास मान्यता मिळाली असून त्याअंतर्गत केंद्र शासनाचा रु. ७,३२,६७,८००/- 
(६०%) व राज्य शासनाचा/महानिर्मितीचा रु.४,८८,४५,२००/- (४०%) सहभाग मान्य करण्यात आलेला आहे. 
२. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सोलापूर महानगरपालिका ह्या पालिकेची कार्यान्वयिन यंत्रणा 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने वितरीत केलेला प्रथम हप्ता 
रु. ३,६६,३३,९००/- (रु. तीन कोटी सहासष्ट लक्ष तेहतीस हजार Awel मात्र) इतका निधी सोलापूर 
महानगरपालिकेस दि.७ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. 
३. केंद्र शासनाने वाचा क्र.३ अन्वये, केंद्र पुरस्कृत योजनांना निधी वितरित करण्यासाठी व त्यावर देखरेख 
ठेवण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती अंमळात आल्याबाबत कळविले आहे, तसेच त्यात दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार 
सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त निधी वितरणासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत अआग98 Nodal Account (मंत्रालय शाखा खाते 
क्र.६०४००९७८२०५ व |FSC-MAHB00093ZZ) उघडण्यात आले आहे. तसेच वाचा क्र.४ अन्वये केंद्र शासनाने 
दि.३१ मार्च २०२२ पूर्वी वितरित केलेला निधी दि. २०.०७.२०२२ पूर्वी SNA खात्यात जमा करणे आवश्‍यक आहे. 
अन्यथा सदर निधी RBI मार्फत केंद्र शासनास परत केला जाईल असे कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.०२/आस्थापना-अ 


8. 


धर्मवीर संभाजी तलाव संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने द्वितीय हप्त्यापोटी रु.३,००,००,०००/-(रु. तीन 


कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत केला असून तो राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाला आहे. उक्त 
रु.३,००,००,०००/-(रु. तीन कोटी फक्त) इतका निधी वितरणासाठी SNA खात्यात वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


3) 


आ) 


ड्‌) 


3) 


uy, 


राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतर्गत धर्मवीर संभाजी तलावाच्या संवर्धनासाठी केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त रु. ३,००,००,०००/-(रु. तीन कोटी फक्त) इतका निधी SNA खात्यात वर्ग करण्यासाठी 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र.यु-०४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण ०४-प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण,१०३- वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, (१०४) नॅशनल प्लॅन फॉर कॉझरवेडान ऑफ 
अँक्वेटीक इको-सिस्टीम (NPCA) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (३४३५१३७४), (०४) (०१) सरोवर संवर्धन 
योजना (वेतनेतर) या मुख्य-लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षासाठीच्या मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून वितरित करण्यात येत आहे. 

राष्ट्रीय जलीय पर्यावरण संवर्धन योजना (एन.पी.सी.ए.) या केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
धर्मवीर तलावाच्या संवर्धनासाठी केंद्र शासनामार्फत वितरित करण्यात आलेला रूपये 
रु.३,००,००,०००/-(रु. तीन कोटी फक्त) इतका निधी बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत उघडण्यात 
आलेल्या Single Nodal Account (SNA) (मंत्रालय शाखा खाते क्र.६०४००९७८२०५ व |FSC- 
॥॥॥॥-8०००१३८८) खात्यात थेट जमा करण्यात यावा. 

सदर निधीबाबत श्री सु.कि. निकम, सहसचिव पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय 
यांना नियंत्रक अधिकारी व श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७०/१४७२, दि.१५/०७/२०२२ व 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२७/व्यय १६, दिनांक २०/०७/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.०२/आस्थापना-अ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२१११५१३८८५०४ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


१०, 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA BANDPATTE 
MAN O HAR DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, ०९ 3: 
RAMCHANDRA eS 


a 
'3938805c04b06f5c0907864cb639223: 0902 


EA974CAA3C7940B0A97FDD86898BAB28, 
}9A28CD6DBE2B 1 FASFt 


BANDPATTE eer ae 
(म. रा. बंदपट्टे ) 
अवर सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), 
महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्राळय,मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागरे, मुंबई 

मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीळेखा, कोकण भवन, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१६) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२) 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील सर्व कार्यासने. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


